महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक : आरएलपी-०४२१/प्र.क्र.१०९/विशा- १ब, दिनांक : 92 एप्रिळ, २०२१. 


परिपत्रक 
गुढीपाडवा २०२१ सणानिमित्त मार्गदर्शक सूचना. 


सालाबादप्रमाणे गुढी पाडवा हा सण या वर्षी दि. १३ एप्रिल, २०२१ रोजी साजरा केला जाणार 
आहे. सदर सण हा राज्यात नविन वर्ष म्हणून मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येत असतो. तथापि, 
सध्या कोविड- १९ च्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या अतिसंसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता व 
वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा विचार करता महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व 
पुनर्वसन, मंत्राळय, मुंबई यांनी दिनांक ४ एप्रिल, २०२१ नुसार पारीत केलेल्या आदेशानुसार व 
त्यातील मुद्दा क्र. १, २ व १३ च्या अधिन राहून या वर्षी गुढी पाडवा हा सण साधेपणाने साजरा करणे 
आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 

१) गेल्या वर्षी राज्यात GUTS या संसर्गजन्य रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव विचारात घेऊन आजपर्यंत 
झालेले सर्व सण/उत्सव हे अत्यंत साध्या पध्दतीने व लोकांनी एकत्रित न जमता साजरे केलेले 
आहेत. सध्या कोरोनाच्या संसर्गाच्या प्रमाणात गेल्या वर्षी पेक्षा जास्त वाढ होत आहे. त्यामुळे 
यावर्षी गुढीपाडवा हा सण कोविड- १९ चा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत 
साधेपणाने सकाळी ७.०० वाजेपासून संध्याकाळी ८.०० वाजण्यापुर्वी साजरा करणे अपेक्षित 
आहे. 

२) राज्यात कांही ठिकाणी गुढीपाडवा हा सण पारंपारिक वेशभूषा परिधान करुन तसेच सार्वजनिक 
कार्यक्रमांचे आयोजन करुन नवीन वर्ष म्हणून साजरा करण्यात येत असतो. कोविड- १९ या 
विषाणूचा वाढता फैलाव रोखण्याच्या दृष्टीने यावर्षी गुढीपाडव्यानिमित्त पालखी, दिंडी, प्रभात 
फेरी, बाईक रॅली व मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत तसेच कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात येऊ नये. त्याएवेजी आता सार्वजनिक ठिकाणी एकावेळी ५ पेक्षा जास्त 
व्यक्‍तींनी एकत्र न येता सोशल डिस्टन्सींगचे व स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे (मास्क, 
सॅनिटायझर इत्यादी) पालन करून घरगुती गुढी उभारुन हा सण अत्यंत साधेपणाने साजरा 
करण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी-०४२१/प्र.क्र.१०९/विशा- १ब, 


३) गुढीपाडवा या सणाच्या दिवशी आरोग्यविषयक उपक्रम / शिबिरे (उदा. रक्‍तदान) स्थानिक 


प्रशासनाच्या पुर्वानुमतीने आयोजित करता येतील आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू 
इत्यादी आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता याबाबत जनजागृती करता 
येईल. तथापि आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना कोविड विषयक सर्व उपाययोजना 
करण्यात याव्यात, जेणेकरुन कोरोनाचा संसर्ग/संक्रमण वाढणार नाही. 


४) राज्यातील कोविड- १९ विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, 


आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, 
स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या 
परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष गुढीपाडव्याच्या दिनांकापर्यंत शासनस्तरावरुन आणखी काही 
मार्गदर्शक सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४१२१२०८१८७७२९ आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Deepak Tuk Kharat 


DN: c=IN, o=Gov it Of Maharasht Home 
eepa Depart t, ICode=400032 ‘Mahi 


2.5.4.20=902e21bb580b52a1e246b37b697ca20f0db2834da41f 


6840afd03916d8ed1b7% 


ber=d8bd67045829179609F5 1b88a183cd0a4a3acd9 
UKaram ha VAT savastornstatsasetc780070,cn-Deepak Tukaram K 
2 


1021.04.12 12:15:51 +05'30" 


(दि.तु.खरात) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी-०४२१/प्र.क्र.१०९/विशा- १ब, 


१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


